Reg. No . / NPCITY/ 236/ 2015 - 17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३, अंक ४३ ] गुरूवार ते बुधवार , डिसेंबर ७- १३ , २०१७ / अग्रहायण १६ -२२ , शके १९३९ [ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ८. ०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २५२ . 

नगर विकास विभाग 

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ , दिनांक २५ ऑक्टोबर , २०१७ . 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 

आदेश 


क्रमांक टिपीएस - २८१६ - १३३२- प्र . क्र . २८९ - २०१६- नवि - ३० . 


ज्याअर्थी, अमरावती शहराची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा . ३७ वा .) 
( ज्यास यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे ) च्या कलम ३१ नुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस - २८९२ 
११८०-सीआर ९०-९२ ( बी)-युडी- १३, दिनांक ४ डिसेंबर, १९९२ अन्वयेमंजूर झालेली असून ती दिनांक २५ फेब्रुवारी, १९९३ पासून अंमलात आली 
आहे ( यापुढे ज्यास “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधिले आहे) ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये, सोबतच्या परिशिष्टामध्ये वर्णन केलेल्या मौ . बडनेरा, ता - जि . अमरावती , सर्व्हे क्र . १६३/ १ च्या 
१.५२५ हेक्टर क्षेत्रावर ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधिले आहे ) “ आ . क्र . ३२९ - बगीचा ” हे आरक्षण प्रस्तावित आहे. (यापुढे “ उक्त आरक्षण " 
असे संबोधिले आहे.) ; 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती महानगरपालिकेने ( यापुढे “ उक्त महानगरपालिका ” असे संबोधिले आहे ) उक्त जागा विकास योजना अंमलात 
आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षाच्या कालावधीत संपादन केली नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकांनी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७( १ ) नुसार , नियोजन प्राधिकरण असलेल्या उक्त महानगरपालिकेवर 
दिनांक २१ - १- २०१० रोजी नोटीस बजावून उक्त जागा उक्त महानगरपालिकेने विहित कालावधीत संपादन केली नसल्याचे कळविले होते ; 


आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७( १ ) अन्वये नोटीस बजावल्यानंतरही, उक्त महानगरपालिकेने बारा महिन्यांच्या 
कालावधीत उक्त जागा संपादन केली नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, मा . मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठाने , उक्त जमिनीच्या मालकांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र . ३४१४/ २०११ 
मध्ये दिनांक १-४- २०१५ च्या आदेशान्वये उक्त आरक्षण उक्त १. ५२५ हे . क्षेत्र जागेपुरते कलम १२७ मधील तरतुदीनुसार व्यपगत झाल्याचे आदेश 
पारीत केले आहेत ; 
अ -एक - अ- १ ( १५३१ ). 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ७- १३ , २०१७ / अग्रहायण १६- २२ , शके १९३९ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७( २ ) नुसार उक्त “ आ . क्र . ३२९ - बगीचा ” हे आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झालेबाबत 
आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे . 

आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(२) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन अमरावती शहराच्या सुधारित विकास योजनेतून 
“ आ . क्र . ३२९ - बगीचा ” हे आरक्षण खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे व अशाप्रकारे 
मुक्त झालेली जागा विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भू वापराप्रमाणे जमीन मालकास विकासाकरीता उपलब्ध होईल . 

___ प्रस्तुत आदेशान्वये “ आ . क्र . ३२९-बगीचा ” या आरक्षणाचे व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणा- या भाग नकाशाची प्रत आयुक्त , अमरावती 
महानगरपालिका , अमरावती यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यंत ठेवण्यात आली आहे . 


परिशिष्ट 
अ . क्र . मौजे, तालुका व जिल्हा सर्व्हे नं ./ गट नं . जागेचे क्षेत्र विकास योजनेमधील 

आरक्षणे 
( १) (२) 

(३) (४) (५) 
१ मौ . बडनेरा , ता -जिल्हा अमरावती सर्व्हे क्र . १६३/ १ १. ५२५ हेक्टर “ आ . क्र . ३२९ - बगीचा " 
सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . मो . पाटील , 
अवर सचिव . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २५३ . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya, Mumbai-400 032, Dated the 25th October, 2017 . 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

ORDER 
No . TPS - 2816 - 1332- CR- 289 - 2016 - UD- 30. 

Whereas, the Development Plan of Amravati (Revised ) has been sanctioned by the Government u /s of 31 of 
Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act ” ), vide 
Notification No. TPS - 2892 - 1180 -CR - 90 - 92 (B )-UD - 13, dated 4th December, 1992 and it has come into force with effect 
from 25th February , 1993 (hereinafter referred to as “ the said Development Plan ") ; 

And whereas , in the said Development Plan , the land admeasuring 1 .525 Hectare of Mouja Badnera , 
Tq.- Distt. Amravati, Survey No . 163/1 ,more particularly described in the Schedule appended hereto (hereinafter referred 
to as “ the said land ”), is a part of Reservation “ Site No. 329 -Garden " (hereinafter referred to as “ the said Reservation "); 

And whereas, the said land was not acquired by Amravati MunicipalCorporation (hereinafter referred to as “ the 
said MunicipalCorporation ") within ten years from the date on which the said Development Plan came into force ; 

And whereas, the owners of the said land, issued a notice dated 21- 1 - 2010 under sub - section ( 1) of Section 127 
ofthe said Act to the said MunicipalCorporation ,being the Planning Authority , informing thatthe said land has notbeen 
acquired by the said Municipal Corporation , within the stipulated period ; 

And whereas , even after service of the said notice as aforesaid , the said land has notbeen acquired within a period 
oftwelve months from the date of the service of said notice under sub -section (1) of Section 127 of the said Act, by the 
said Municipal Corporation ; 

And whereas , the Hon ble High Court of Judicature at Nagpur Bench in Writ Petition No. 3414 of 2011 filed by the 
owners of the said land vide its Order dated 1 -4 -2015 , held that the said reservations to the extent of 1. 525 hectare the 
said land have been lapsed , under Section 127 of the said Act ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ७-१३ , २०१७ / अग्रहायण १६- २२ , शके १९३९ 


And whereas, it is accordingly expedient to notify u /s 127 ( 2 ) of the said Act that parts of the reservation “ Site No. 
329 - Garden " to the extent of the said land has beenlapsed . 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of Section 127 of the said Act and of all 
other powers enabling it in thatbehalf, the GovernmentofMaharashtra hereby notifies thatpart of the reservation "Site 
No . 329 -Garden ", to the extent of the said land , as specified in the Schedule hereunder, stands lapsed and the said land 
stands released and shall be available to the owner for the purpose of development as otherwise permissible in the case 
of adjacent land under the said Development Plan . 


A copy of the part plan showing the area on which the said reservation has lapsed vide this order is available in the 
office of the Municipal Commissioner, AmravatiMunicipal Corporation , Amravati during office hours on all working days 
for inspection of public for one month . 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Mouja, Tq., Dist . 


( 1) 


Survey No./ Area of the Reservations of 
GutNo. Land Development 

Plan 
( 3) ( 4) 

( 5) 
Survey 1.525 Hect. “ Site No. 329 
No . 163 / 1 

Garden " 


( 2 ) 


Mouje Badnera , 
Tq . Dist. Amravati 


This order shallbe available on the Government ofMaharashtra website www .maharashtra .gov.in 


By order and in the name of the Governor ofmaharashtra , 


M . M . PATIL , 
Under Secretary. 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २५४ . 

नगर सचिव , महानगरपालिका , यांजकडून 
क्रमांक अमनपा आयुक्त -१३१- २०१७. - 

महाराष्ट्र महानगरपालिका ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या) नियम , २०१२ चे कलम ६ अन्वये अकोला महानगरपालिकेचे 
सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक १, दिनांक २३ नोव्हेंबर , २०१७ नुसार नामनिर्देशित करण्यात आलेल्या पुढील अनुसूचित दर्शविलेल्या ४ ( चार ) 
सदस्यांची नावे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


अनुसूची 


अ . क्र . 


१ 
२ 


cm-0 


नामनिर्देशित सदस्यांचेनाव 

( २ ) 
डॉ . विनोद मधुकरराव बोर्डे 
श्री . सुजित शिवशंकर ठाकूर 
श्री .गिरीष दिनेश गोखले 
सौ . विभा पुरुषोत्तम राऊत 


पत्ता 

पक्षाचे नाव 
(३ ) 
गोकुळ कॉलनी , जवाहर नगर , अकोला भारतीय जनता पक्ष 
समता नगर, कैलास टेकडी, अकोला भारतीय जनता पक्ष 
राऊत वाडी, पुंडलिक बाबा आश्रम जवळ , अकोला भारतीय जनता पक्ष 
गोरे अपार्टमेंट नं . २, आकाशवाणी मागे , शास्त्री भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
नगर , अकोला . 


अनिल बिडवे , 

नगर सचिव , 
अकोला महानगरपालिका , 

अकोला . 


अकोला : 
दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१७ . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ७-१३, २०१७/ अग्रहायण १६- २२ , शके १९३९ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


२८ 


शुक्रवार , नोव्हेंबर २४ , २०१७/ अग्रहायण ३, शके १९३९ 


भाग १- अ ( असा .) ( अ.वि .पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १४६ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक २७१७- नविशा-कक्ष- २ - २०१७ . 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती ( अध्यक्ष पदाची निवडणूक ) ( सुधारणा ) नियम , २००९ मधील कलम ७- क नुसार प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन मी , चंद्रकांत पुलकुंडवार , जिल्हाधिकारी , बुलडाणा या प्रगटनाद्वारे जाहीर करतो की , संग्रामपूर या नगर पंचायतीच्या अध्यक्ष पदाची निवडणूक 
दिनांक १५- ११- २०१७ रोजी घेण्यात आली असून सदर निवडणुकीमध्ये खालील अनुसूचित दर्शविलेले उमेदवार अध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत . 


अनुसूची 


अ .क्र . 


नगर पंचायतीचे नांव 


निवडून आलेल्या उमेदवारांचे नांव 


( २ ) 


संग्रामपूर 


श्री . तुकाराम जगदेव घाटे 


बुलडाणा : 
दिनांक २१ नोव्हेंबर , २०१७ . 


चंद्रकांत पुलकुंडवार , 
जिल्हाधिकारी, बुलडाणा . 


भाग १- अ ( असा .) ( अ .वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १४७ . 

BY COLLECTOR 

ORDER 
No. 2717 - NVS- Desk - 2 - 2017. 

As required under Rule 7 A ofMaharashtra MunicipalCouncils and Nagar Panchayats (PresidentElection ) (Amend 
ment) Rules, 2009, I, Chandrakant Pulkundwar, Collector, Buldhana hereby publish the name of candidate who has 
been declared elected as Presidentof the Nagar Panchayat, Sangrampur in the election held on 15th November, 2017 . 


SCHEDULE 


Sr. No . 


( 1 ) 


Nameof Nagar Panchayat 

( 2 ) 
Sangrampur 


Name of the elected candidate 

( 3 ) 
Shri Tukaram Jagdev Ghate 


Buldhana : 
Dated the 21st November, 2017. 


CHANDRAKANT PULKUNDWAR , 

Collector, Buldhana . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . 


